अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती व 
त्यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२१ 
ते दि.२८/०२/२०२२ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - मुवाढ २०२१/(प्र.क्र.१५८/२०२१)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २०/१२/२०२१ 


संदर्भ - १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२१/प्र.क्र.५७/२०२१/लाक्षेवि आस्था, दि.०१/०४/२०२१. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/०८/२०२१ 
३. अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती यांचे पत्र जा.क्र. ४०८७/उवसिंमं/आ.३/ 
२०२१, दि.२६/१०/२०२१ व जा.क्र. ४४९६/उवसिमं/आ.३/ २०२१, दि.२६/११/२०२१. 


प्रस्तावना - 


अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०३/२०२१ ते दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा 
सिंचन मंडळ, अमरावती यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत 
असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४५७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १३१ पदांना दि.०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती 
केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तिवात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरून अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती यांचे 
कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४५७ पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील १३१ पदांना दि.०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालीळ तक्त्यामध्ये 
दर्डाविल्याप्रमाणे अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय 
कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी व रूपांतरित अस्थायी 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/(प्र.क्र.१५८/२०२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या 


अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 
अ. कार्यालयाचे नाव नियत रुपांतरीत लेखाशिर्ष 
क्र अस्थायी अस्थायी 
आस्थापनेव | आस्थापनेव 
रील पदे | रील पदे 
हिप २ ३ | ae =I षु 
q  । अधीक्षक अभियंता, २८ | अ- मागणी क्रमांक आय -५ 
उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती ४७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च 
८० सर्वसाधारण 
१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतिल गुंतवणूका, 
(ox) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवलीअंशदान 
(वेतन) 
(०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भागभांडवली अंशदान 
(अनिवार्य) (४७०१ आय १७१) 
32, अंशदाने, 
२ | sed वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती । १६० ९१ ब- मागणी क्र आय -५ 
४७०१ -मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च 
३ | Wea व लघु पाटबंधारे विभाग, | २६९ १ ८०, सर्वसाधारण 
अचलपूर १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतिल गुंतवणूका, 
(02) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
(कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) 
५४, गुंतवणूका. 
एकूण ४५७ १३१ 


. अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ४५७ पदे 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
४५७ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित 
आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १३१ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि.२८/०२/२०२२ यापैकी 
जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/(प्र.क्र.१५८/२०२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 


तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 


. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 
. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट 


/ पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 


दि.१०/०८/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२११२२११२२७५७९७२७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PURNIMA DEVANG DESAI 


PURNIMA DN: CN = PURNIMA DEVANG DESAL C= 0.8 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEVANG DESAI एकच so .o500 
(पूर्णिमा देसाई) 


उप सचिव (लाक्षेवि), महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- परिशिष्ट अव विवरणपत्रे १ते ४ 


प्रत, 


महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 

वित्त विभाग,(व्यय-१२)/अर्थ-१९ / वित्तीय सुधारणा-१/ विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती. 

त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी 

दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा 
केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून 
अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व 
संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त 
विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत 
खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२१/(प्र.क्र.१५८/२०२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती. 
कार्यकारी अभियंता, मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपूर. 
. कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
१०. आ(प्रशि)कार्यासन/अर्थ-१/अर्थ-२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/(प्र.क्र.१५८/२०२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुबाढ-२०२१ /(प्र.क्र.१५८/२१)/लाक्षेवि(आस्था), दि. २०/१२/२०२१ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट- "अ 


अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती मंडळातील पदे तसेच मंडळांतर्गत २ विभागीय कार्यालयातील 
नियत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अ. दि.१.०९.२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ 
क्र साठी मुदतवाढ 
कार्यालयाचे नाव | नियत अस्थायी | रुपांतरीत अस्थायी मुख्य लेशाशिर्ष ब उपलेखा शीर्ष 
आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील 
आवश्यक । आवश्यक मुदतवाढ 
मुदतवाढ मंजुर मंजुर पदांची संख्या 
पदांची संख्या 
(1) | staat २८ शग अ - मागणी क्रमांक आय -५ 
सिंचन मंडळ, (विवरणपत्र-१) ४७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
अमरावती भांडवली खर्च 
2) ie il on 2 ८० सर्वसाधारण 
पाटबंधारे विभाग, | (विवरणपत्र-२) | (विवरणपत्र-४) व अ 
eae १९० सावबंजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमांतिल 
(3) मध्यम ब लघु २६९ ४० गुंतवणूका, 
पाटबंधारे विभाग, | (विवरणपत्र-३) | (विवरणपत्र-४) | (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना 
अचलपूर भाग भांडबली अंशदान (वेतन) 
(०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०९ 
आय १९७९ ) 
३२, अंशदाने, 
ब- मागणी क्र आय -५ 
४७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च 
८०, सर्वसाधारण 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमांतिल 
गुंतवणूका, 
(०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना 
भाग भांडवली अंशदान 
(०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे बिकास महामंडळास 
भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ एच 
६६५) 
५४, गुंतवणूका. 
एकुण :- ४५७ १३१९ 
PURNIMA DN: CN = PURNIMA DEVANG DESAI, C -IN.S 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


DEVANG DESAI एक्का 


NT 
Date: 2021.12.21 12:44:17 +05'30' 


( पूर्णिमा देसाई ) 


उप सचिव (लाक्षेवि), महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२१९/प्र.क्र. (१५८/२०२९१)/ला(आस्था) 
दि. २०/१२/२०२१ चे सहपत्र 
विवरणपत्र क्र. 2 


कार्यालयाचे नाव :- उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ करीता 
मुदतवाढ 
झि [क ०१/०९/२०२१ ते 
दि.९२८/०२/२०२२ या कालावधीतील 
मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर नियत 
अस्थायी पदे 


Ea 

र 
सहाय्यक अधीक्षक अभियंता १ 
कनिष्ठ अभियंता / शाखा ऑभ ३ 

| शण 
४ ।अधौक्षक g 


E 
कनिष्ठ / cE ८ 

| 

र 


es २ 


Digitally signed by PURNIMA DEVANG DESAI 


P U R N | MA DN: CN = PURNIMA DEVANG DESAI, C = IN, 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


D EVANG D ESAI Bate: कड 12.21 12:44:32 +05'30' 


(पूर्णिमा देसाई) 
उप सचिव (लाक्षेवि), महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२१/ (प्र.क्र.१५८/२१) / ला(आस्था), दि. २०/१२/२०२१ चे सहपत्र 


विवरणपत्र क्र. २ 


कार्यालयाचे नाव :- उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती (०७ उपविभाग व २२ सिंचन शाखा) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२१९ ते दि.९८/०२/२०२२ करीता मुदतवाढ 


कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर नियत 
अस्थायी पदे 


Tat अभियंता 
उप SRN अभयंता 


शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभयता / 
न 
र 
प्रथम 


वरिष्ठ 
कनिष्ठ 


rae र 


सगणक 


आरेखक र 


सहा.आरेखक 


wo 


ih 


wo 


li 


wo 


| 
र 
र 
र 
र 


rs | a) 
a: | 
eS __ 


DM) w|w 


aw 
Xx 


य आभियंता 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी. २ 


aa र 
वाहन चालक र 


य आभियंता 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य का सहा 


| 9 
=p 
1 | 
ig | 


टकलेखक र 
अनुरेखक र 
वहन चालक र 


>“ | »/“० | “० 


“~ 
९* 


= 


कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर नियत 
अस्थायी पदे 


य आभियंता 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभयात्रका सल र 


« 


4 
| ap 
a 


-9| 
त्र्य 
ean 
i 4 


टकलेखक र 
अनुरेखक र 
वाहन चालक र 


>“ | »/“० | “० 


“~ 
९* 


व्हि 


उपविभाग क्र४, दत्तापर 


य आभयंता 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


« 


: 
र 
र 
र 
र 
र 


1w 
C “० | “५/ | “०? | “० | ~ |] AT 


य आभियंता 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
“ 
% 
र 
र 
र 
र 
र 
| C(t eC‘ R 
i [| ९ 
Pt | ||| ९८ 


कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर नियत 
अस्थायी पदे 
र 
a, वण ट्क 


| dee “ 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 
|| 
|| वरिषठ्लिॉक | १ | || | 
|| 
|| टंकलेखक | १ अक्‍3ओ| 
a अनुखक | आ १! अक्‍3ओ3।| 
PL eer ''क्‍आआऔओह) १ | | ||| | 
a शिपा | ''भक्‍अ||||| २ 
|| चौोकोंदा | औऔ १ ||| | 
एकण 0०००२९ 
1 एकंदरए्कृण [६० 
PURNIMA ON GN RoR DENG ESA C= 


MAHARASHTRA, OU = WATER 


D EVANG D ESA | RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2021.12.21 12:44:50 +05'30' 


(पूर्णिमा देसाई) 
उप सचिव (लाक्षेवि), महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र.१५८/२१)/लाक्षेवि (आस्था), दि. २०/१२/२०२९ चे सहपत्र 


विवरणपत्र क्र. ३ 
कार्यालयाचे नाव:- मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपूर (०६ उपविभाग व २६ सिंचन शाखा) 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२९ ते दि.२८/०२/२०२९ करीता मुदतवाढ 
अ.क्र पदाचे नाव दि.०१/०९/२०२९ ते दि.९२८/०२/२०२२ या 
: कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आळेली मंजूर नियत 


अस्थायी पदे 
३ 
मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपूर 
१ 


१ कार्यकारी अभियंता 
उप कार्यकारी अभियंता 
शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियता / 
सहा.अभि.श्रेणी.२ 
विभागोय लेखापाल 
प्रथम लिपीक 
वरिष्ठ लिपौक 
कनिष्ठ लिपीक 
टंकलेखक 
संगणक 
आरेखक 
सहा.आरेखक 
भांडारपाल 
सहा.भांडारपाल 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 
वाहन चालक 
नाईक 
शिपाई 


> तात मता... a ee 
७... ्याकानता नाता >... बट. 
शिळ ee 
VR a eee 
कळ ळा कार ळी 
कि: >: > ८: कळा तान 
शिक ती वाकी 
ee ह. 
a ती... rr >...) 
a वक्र... 0... 2... > 
FS rr | 
1... >. ताणाला... a ______ 
PR कळीत a, 
Fi. ae 
९.7 oc: 2 | 
a तात... ह... १ 
2 पात... 1: _______ हत. .] 
a ला 
ता... 


'एकूण 3¥ 


र 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा डु 

Pa || 

र 


र 


कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आळेली मंजूर नियत 
अस्थायी पदे 


सिंचन शाखा अचलपुर 


३ शाखा अधिकारी 


1 सक्ककता शा 


री शाखा अधिकारी 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 
दप्तर कारकुन 
मोजणोदार 
कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चोव 
संदेशक 

कालवा टपाली 
एकूण 


मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, अचलपूर 

sa ati 
v 
v 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


7 स्पप्यअध्यक्रकोसत झा 


______ चौकोंदा | 
द शाखा अधिकारी 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 
दप्तर कारकुन 
मोजणीोदार 
कालवा निरीक्षक 
शिपाई 
कालवा चोव 
संदेशक 
कालवा टपाली 
एकूण 


मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.३, चांदुर बाजार 
७ उपविभागीय अभियंता g 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


कळक. es कळा आह 
fe ee 1000 
ee 0... 
[Sa SS (ee! 
SS ही... 3... 
a >. दल 
> a rs ce 
a ee ल्क याळ 
[rm se 
ee त 


ee 


कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आळेली मंजूर नियत 
अस्थायी पदे 
८ उपविभागीय अभियंता 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 
वरिष्ठ लिपौक 
कनिष्ठ लिपीक 


er 


अनुरेखक 
बाहन चालक 
शिपाई 


एकूण 
९ उपविभागीय अभियंता 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 
वरिष्ठ लिपौक 
कनिष्ठ लिपीक 


eee 


अनुरेखक 
वाहन चालक 
शिपाई 


एकूण 
र र 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
PE 


पदाचे नाव दि.०१/०९/२०२९ ते दि.९८/०२/२०२२ AT 
कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर नियत 
अस्थायी पदे 
x 


१२ शाखा अधिकारी 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 
दप्तर कारकुन 
मोजणोदार 
कालवा निरीक्षक 
शिपाई 
कालवा चोव 
संदेशक 
कालवा टपाली 
एकूण 


र 


शि एकंदर एकूण २६९ 
Digitally signed by PURNIMA DEVANG DESAI 
PURNIMA seus ements 
DEVANG 2₹854। 9०४५५५ season soso 
(पूर्णिमा देसाई) 


उप सचिव (लाक्षेवि), महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र.१५८/२१)/लाक्षेवि (आस्था), दि. २०/१२/२०२१ चे सहपत्र 
ववरण TA-0 
a aut सिंचन मंडळ, अमराव 
रुपांतरित अस्थाईह आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१/०९/२०२९ ते दि.२८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


अ. | विभागाचे नाव संवर्ग पदांची संख्या | कमंचा-याचे नाव सवेश्री | सेवानिवृत्तीचा 
क्र दिनांक 


उध्वे वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती 


पाटबंधारे ee 
र Howe 

३००6२०२ 

a sea 
soo ROR 
Teco 
३०२०२ 
Bowe 
RIOT 


तुळसिराम उकंडराब देशमुख ३०-०६-२०२५ 


mae 
ot 
३९०२०२४ 
इ ररर 
soo 
eae 
न 


गोविद भाऊराब कुळमते ३०-११-२०२१ 
[| |. मदतनीस | दिपक पिराजी खेडकर ३१/११/२०२७ 

प्या a a 
| क.५, तळेगांव 
fi ae स्ट 
Sal Eel 
es ea ees 
aa | 
एक्या | 
निक ey चयन 
क्क id 
a S35) 
| 
Ls 
i= 4 
sey 
= 
| 
a 
04. - 


R 


= ako 
ee ce TAR 
a लल ३९००२२३ 


i= 
गणेश भिमराव ATS 


वाहन चालक 


बिनतारी यंत्रचालक 
मदतनिस 

माळी (बागवान) 
शि 


क| 
i 

या 

काळा 

का किला 
काया डाला 
es res 
es कन 

वाव ला 
i 
a eT | 


TAROT 
द ३००४-९२ 
३९०2-२२ 


बिजय 
. दि. गु. जाधव ३०-०६-२०२५ 


सु.वि.शेलोकार ३०-०६-२०२२ 
ह ee ere 
मधुकर महादेव बोबडे 


शिश पेदाम ३०-०६-२३ 


मालमत्ता 
पाटबंधारे 

उपविभाग, 
अमरावती 


९१ 


भांडार खलाशी 
मध्यम व लघु 
पाटबंधारे 
उपविभाग 
क्र.1, अचलपूर 


णाल सह. 
सिचन शाखा a यंत्रचालक 


अंजनगांव सुजी मजुर 


२०-०४-२०२५ 


मदतनिस 


ee ae 


2 

R 
Tra 

R 

९ 


जु 
माळी 
मजूर 


| 


वब.मा.सहारे 
अ.सु.सोनोने 


आंकार धांडे 
मजुर सुरेश सज्जूलाल शिटोले 


ees ८ 


२३१-०५-२०२२ 


श्री.ज.लांजेवार 

| | 
दि.ल.शिराळकर 
रा.कि.पाथरे 


wa aa ed ALOT 
cre मजूर ca (०७ रुरू 
र| 


शि _ 


id 
4 
4 
८ nes 


1111111 
क्क र 
aoe [र| 

खला शग | 71 
वरुड शाखा 3 
an 
J 


Digitally signed by PURNIMA DEVANG DESAI 
P U R N | M A D E VA N G DN: CN = PURNIMA DEVANG DESAI, C = IN. S 
tra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
D ESA | DEPARTMI 


Date: 2021.12.21 12:45:28 +05'30' 


(पूर्णिमा देसाई) 
उप सचिव (लाक्षेवि), महाराष्ट्र शासन 


